RNI No.MAHBIL/ 2009/ 37831 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 


असाधारण भाग चार - ब 


वर्ष २, अंक ९९ ] 


शनिवार , ऑगस्ट ६, २०१६ / श्रावण १५ , शके १ ९ ३८ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये ९ .०० 


असाधारण क्रमांक २०६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 

महाराष्ट्र शासनाने महाराष्ट्र अधिनियमांन्वये तयार केलेले 
( भाग एक , एक - अ आणि एक - ल यांमध्ये प्रसिद्ध केलेले नियम व आदेश यांव्यतिरिक्त ) नियम व आदेश . 


सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 


मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ६ ऑगस्ट २०१६ 

अधिसूचना 
महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ६३. 

क्र . कृपमं .०७१६ / प्र.क्र .१११/ २१- स. - महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) अधिनियम , १९ ६३ ( महा. १९ ६४ चा २० ) याच्या 
कलम ६० चे पोट -कलम १ व २ चा खंड ( ख ) आणि (प ) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा आणि या बाबतीत त्यास समर्थ करणाऱ्या 
इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन) नियम , १ ९ ६७ यात आणखी सुधारणा करण्यासाठी महाराष्ट्र 
शासनाने करण्याचे योजिलेल्या पुढील नियमांचा मसुदा,त्यामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्यता असलेल्या सर्व व्यक्तींच्या माहितीकरिता उक्त अधिनियमाच्या 
पोट-कलम ( ३) द्वारे आवश्यक असल्याप्रमाणे याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे , आणि याद्वारे अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , उक्त मसुदा 
महाराष्ट्र शासन दिनांक ६ सप्टेंबर २०१६ रोजी किंवा त्यानंतर विचारात घेईल . 

उपरोक्त कालावधीत उक्त मसुद्यासंबंधात कोणत्याही व्यक्तीकडून ज्या कोणत्याही हरकती किंवा सूचना महाराष्ट्र शासनाचे अपर मुख्य 
सचिव ( पणन ), सहकार , पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय (विस्तार ), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक , मुंबई ४०० ०३२ यांच्याकडे 
उपरोक्त दिनांका पूर्वी प्राप्त होतील त्या शासन विचारात घेईल . 


२ . 


. 


. 


नियमांचा मसुदा 


१. 


या नियमांना , महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन ( विकास व विनियमन ) ( सुधारणा ) नियम , २०१६ असे म्हणावे. 
२ . महाराष्ट्र कृषि उत्पन्न पणन (विकास व विनियमन ) नियम , १९ ६७ ( यात यापुढे ज्यांचा निर्देश “ मुख्य नियम ” असा करण्यात आला 
आहे ) यातील नियम ४ ब मध्ये 


- 


( क ) उप नियम ( ३ ) मध्ये : 


( एक ) रुपये “ पन्नास हजार ” या मजकुराऐवजी रुपये “ एक हजार ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 


( १ ) 


भाग चार - ब - २०६-१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट ६, २०१६ / श्रावण १५ शके १९ ३८ 


( दोन) रुपये “ पंधरा हजार ” या मजकुरा ऐवजी रुपये “ पाचशे ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल . 
( ख ) उप नियम “ ( ४ ) " ऐवजी खालील उप नियम दाखल करण्यात येईलः 


( ४ ) संपूर्ण राज्यातीलकिंवा एका पेक्षा अधिक महसुली विभागातील कार्यासाठी थेट पणनच्या लायसन्स साठी अर्ज करताना , 
संचालकाकडे पाच लाख रुपये एवढ्या किंमतीची बँक हमी जमा करण्यात येईल, आणि विविध महसुली विभागांसाठी खालील 
तक्त्यात विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे बँक हमी असेलः 


तक्ता 


अ . क्र . 


महसुली विभाग 


बँक हमीची रक्कम 
( रुपये लाखात ) 

( ३ ) 


( १ ) 


१ 


५.०० 


( २ ) 
कोकण 
पुणे 
नाशिक 


२ 


५.०० 


३ 


५.०० 


४ 


३.०० 


५ 


नागपूर 
अमरावती 
औरंगाबाद 


२.०० 


६ 


२.०० : 


परंतु, शासकीय संस्था व स्थानिक प्राधिकरणे यांना या उप नियमातून सूट देण्यात येईल. 
३. मुख्य नियमांच्या नियम ६ मधील उप नियम (३ अ), मधील “ पाचशे ” या मजकुराऐवजी “ शंभर ” हा मजकूर दाखल करण्यात येईल. 

४. मुख्य नियमांच्या नियम १२ मध्ये “ उघड लिलाव ” या मजकुरानंतर “ किंवा ई-लिलावाद्वारे ई-पणन ” हा मजकूर जादा दाखल करण्यात 
येईल . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सुनिल पोरवाल , 
शासनाचे अपर मुख्य सचिव . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब , ऑगस्ट ६, २०१६ / श्रावण १५ शके १ ९ ३८ 


eu 


CO -OPERATION , MARKETING AND TEXTILES DEPARTMENT 

Mantralaya Annexe , Mumbai 400 032 , 

Dated 6th August 2016 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA AGRICULTURAL PRODUCE MARKETING (DEVELOPMENT AND REGULATION ) ACT , 1963. 

No. KPM . 0716 /CR No.111/21- C. — The following draft of rules further to amend the 
Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Rules, 1967, which 
the Government of Maharashtra proposes to make in exercise of the powers conferred by 
sub -section ( 1 ) and clauses (b ) and ( u ) of sub - section ( 2 ) of section 60 of the Maharashtra 
Agricultural Produce Marketing (Development and Regulation ) Act, 1963 (Mah . XX of 1964 ) and 
of all other powers enabling it in that behalf , is hereby published as required by sub -section ( 3 ) of 
section 60 of the said Act, for the information of all the persons likely to be affected thereby; and 
notice is hereby given that the said draft will be taken into consideration by the Government of 
Maharashtra on or after 6th September 2016 . 

2. Any objections or suggestions, which may be received by the Additional Chief Secretary 
to Government of Maharashtra , (Marketing ) Co -operation , Marketing and Textiles Department, 
Mantralaya (Annexe ), Madam Cama Marg , Hutatma Rajguru Chowk , Mumbai 400 032 from any 
person with respect to the said draft before the aforesaid date , will be considered by the 
Government. 

DRAFT RULES 
1. These rules may be called the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development 
and Regulation ) ( Amendment) Rules , 2016 . 

2. In rule 4 - B of the Maharashtra Agricultural Produce Marketing (Development and 
Regulation ) Rules , 1967 (hereinafter referred to as " the principal Rules” ), 

( a ) in sub - rule ( 3 ), - 

(i) for the words “ fifty thousand” the words " one thousand” shall be substituted ; 

( ii ) for the words “ fifteen thousand ” the words “ five hundred ” shall be substituted ; 
(6 ) for sub -rule (4 ), the following sub -rule shall be substituted , namely: 

" (4 ) A Bank Guarantee worth rupees five lakh shall be deposited with the Director , 
while applying for a licence of direct marketing for operating in the area of whole State 
or more than one Revenue Division , and a Bank Guarantee for various Revenue Divisions 
shall be as specified in the Table below : 


TABLE 


Sr. No. 


Revenue Division 


Amount of Bank 

Guarantee 
( Rs . in lakh ) 

( 3 ) 


( 1 ) 


( 2 ) 


1 . 


Konkan 


5.00 


2 . 


Pune 


5.00 


3 . 


Nasik 


5.00 


4 . 


Nagpur 


3.00 


6 . 


Amravati 


2.00 


7 . 


Aurangabad 


2.00 : 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार - ब, ऑगस्ट ६, २०१६ / श्रावण १५ शके १ ९ ३८ 


Provided that , the Government organisations and local authorities shall be exempted 
from this sub - rule .” . 

3. In rule 6 of the principal Rules, in sub -rule ( 3A ), for the words " five hundred ” the words 
" one hundred ” shall be substituted . 

4. In rule 12 of the principal Rules, after the words “ public auction ” the words " or by 
e - auction through e-marketing" shall be added at the end. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SUNIL PORWAL , 
Additional Chief Secretary to Government. 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


